सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय परिवहन सेवा,वरळी, मुंबई. येथील 
वाहन चालकांचा धुलाई भत्तामध्ये वाढ 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १४२३/ प्र.क्र. १९१/ राशि ३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ३ जुलै , २०२४ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग : १०९७/(१५८/९७)/२८-अ दिनांक २६.०६.१९९८, 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.: शापसे-१००७/प्र.क्र.१३८/२८-अ दिनांक १७.१०.२००७, 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.: शापसे-१०१२/प्र.क्र.६/पुबांक्र-३/३१(शापसे,दि.११.३.२०१३ 


प्रस्तावना:- 

शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई येथील कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांना व वाहनचालकांना 
संदर्भाधीन ३ वरील शासन निर्णयान्वये दिनांक ११ मार्च, २०१३ पासून रु. २५०/- प्रति माह इतका धुलाई 
भत्ता अनुज्ञेय आहे. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी कार्यालयातील वाहनचालकांना धुलाई भत्ता हा दि. 
99.03.2093 मध्ये निर्धारित केलेला असल्यामुळे त्यात काळानुरूप बदल करणे आव्यक होते. 


तसेच, संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये शासकीय परिवहन सेवेतील वाहनचालकांना 
११.०३.२०१३ पासून रु. २५०/- प्रति माह धुलाई भत्ता अनुज्ञेय आहे. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी येथील 
वाहन चालकांना अति महत्वाच्या व्यक्‍ती व अति अति महत्वाच्या व्यक्‍ती व विशेष मान्यवर व्यक्तींच्या 
वर्दीसाठी जावे लागते. त्यामुळे त्यांना पांढरा गणवेश देण्यात आलेला आहे. पांढरा गणवेष निटनेटका 
ठेवण्यासाठी रु. २५०/- प्रति माह इतका धुलाई भत्ता पुरेसा नाही. 


वरील दोन्ही बाबींना विचारात घेऊन झासकीय परिवहन सेवा वरळीच्या कार्यालयातील 
वाहनचालकांच्या धुलाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
शासकीय परिवहन सेवेच्या वाहकचालकांना आता रु. १०००/- प्रति माह एवढा धुलाई भत्ता मंजूर 

करण्यात येत आहे. 

२. शासकीय परिवहन सेवेतील वाहनचालकांना आता रु २५०/- ऐवजी रु. १०००/- प्रति माह एवढा 
धुलाई भत्ता मंजूर करण्यात येत आहे. खालील अटीच्या अधिन राहून धुलाई भत्ता मंजूर करण्यात येत आहे. 
ओ) सर्व वाहनचालकांनी नियमितरीत्या स्वच्छ धुतलेले गणवेश परिधान करणे बंधनकारक आहे. याबाबत 
नोंदणी कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी खातरजमा करावी. 

ब) सर्व वाहन चाळक नियमितपणे गणवेश परिधान करीत असल्याबाबत अंतिम खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक यांची राहील. दरमाह वेतन देयकासोबत नियंत्रक यांनी “सर्व वाहन चालक नियमितपणे 
TOSS परिधान करीत असल्याबाबत” प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १४२३/ प्र.क्र. १९१/ राशि 3, 


३. याबाबतचा खर्च “ मागणी क्रमांक ए-४ प्रधानशीर्ष २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००१४-परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००)(००)(०१ शासकीय परिवहन सेवा,०१ वेतन (२०७००१४७)(दत्त मत) या 
उद्दीष्टाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागवण्याची दक्षता कार्यालयाने घ्यावी. 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५८/व्यय ४ 
दि. १९-०१-२०२४ अन्वये निर्गिमित करण्यात येत आहे. 
५. हे आदेश सदरच्या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०३१६५००७०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DILIP NANDKUMAR : iro ana 
DESHPANDE पणा 


03 17:0 


(दिलीप देशपांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

२) महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०० ०५१, 

४) उप सचिव तथा पदसिद्ध संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यासन राशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र. २५ व २९ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानंवाला मार्ग, वरळी सी-फेस, वरळी, मुंबई-३०, 

निवड नस्ती (कार्यासन क्र. राशि-३). 


) 
) 
) 
) 


दु 
& 
9 
८ 


YS Fr wel a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


